शासन आदेशा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (२, ४ (3) TB ४ 


उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - श्री. पी.बी. सातपूते, 
उपनिबंधक सहकारी संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 


सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जून, २०२३ 


मधील तरतुदीनुसार सहकार खात्यातील 


खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्याचे कार्यरत ठिकाण 


बदलीचे ठिकाण 


शि 


श्री. पी. बी. सातपूते 


विनापद 


श्री. अभिजीत पाटील, उपनिबंधक, री 
Ren, मुंबई महानगर प्रदेश fe 
प्राधिकरण मर्या., मुंबई यांच्या बदलीने Raa 
झालेल्या पदावर 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा 


३. सदर बदली आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०६२२१५२८३९२००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
A N | | AY RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 1 33e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10d: 
Oebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=M hi 


, st=Mal 
rialNumber=D124AE9BBD 1 SBED87DBDO8EF779CF 1B85A402033 
9EB1C2EFOE1 12FB67063011C, cn=ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
Date: 2023.06.22 15:29:17 +05'30 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 


५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 


६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. श्री. पी. बी. सातपूते, उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१०.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१३.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


